“महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक समूह विकास कार्यक्रम 
(MSI-CDP)” अंतर्गत राईस मिल क्लस्टर, आजरा 
जि. कोल्हापूर या उद्योग समूह प्रकल्पाच्या सामायिक 
सुविधा केंद्र उभारणीसाठी अंतिम टप्प्यातील अनुदान 
वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग 
शासन निर्णय क्र. क्लस्टर-२०२३/ प्र.क्र.०४/ उद्योग-७ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक २२/०३/२०२४ 


संदर्भ :- १) उद्योग, ऊर्जा ब कामगार विभाग, शासन निर्णय क्र. एसएमई-२०१३/ प्र.क्र.२०७/ उद्योग-७, 
दिनांक २५/०२/२०१४. 
२) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय क्र. एसएमई-२०१९/ प्र.क्र.९३/ उद्योग-७, 
दिनांक २४/०७/२०१९. 
३) उद्योग, ऊर्जा ब कामगार विभाग, शासन निर्णय क्र. एसएमई-२०१९/ प्र.क्र.१९०/ उद्योग-७, 
दिनांक १३/०९/२०१९. 
४) उद्योग, ऊर्जा ब कामगार विभाग, शासन निर्णय क्र. एसएमई-२०२०/ प्र.क्र.१८९/ उद्योग-७, 
दिनांक २६/०३/२०२१. 
५) उद्योग, ऊर्जा ब कामगार विभाग, शासन निर्णय क्र. क्लस्टर-२०२३/ प्र.क्र.०४/उद्योग-७, 
दिनांक २४/०१/२०२३. 
६) उद्योग, ऊर्जा ब कामगार विभाग, शासन निर्णय क्र. क्लस्टर-२०२३/ प्र.क्र.०४/उद्योग-७, 
दिनांक २३/०६/२०२३. 
७) अधिक्षकोय उद्योग अधिकारी (औसशा), उद्योग संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्र. उस/ औसशा/ 
MSICDP/ Rice Mill/ Ajara/ CFC/ अनुदान वितरण/ २०२४/ ओ-३३३, दिनांक १९/०३/२०२४. 


प्रस्तावना :- 

राज्यातील औद्योगिकदृष्ट्या अविकसित क्षेत्रातील छोट्या समूहांचा समूह विकास होऊन त्याद्वारे सूक्ष्म व लघु 
घटकांच्या सर्वांगीण विकासास चालना मिळणेसाठी “महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक समूह विकास कार्यक्रम (MSICDP)” 
ही योजना दिनांक २५/०२/२०१४ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये जाहीर करण्यात आलेली आहे. सदर योजनेंतर्गत सूक्ष्म 
ब लघु उपक्रमाच्या सर्वांगिण विकास व वाढीकरीता क्षमतावृध्दी कार्यक्रम अंमलबजावणीसाठी तसेच सामायिक 
सुविधा उभारणीसाठी राज्य शासनाचे अनुदान देण्यात येते. 


२. MSICDP या योजनेंतर्गत प्रधान सचिव (उद्योग) यांच्या अध्यक्षतेखालील स्थापित राज्यस्तरीय सुकाणू 
समितीच्या दिनांक ०५/०८/२०२२ रोजी संपन्न १५ व्या बैठकोत राईस मिल क्लस्टर, आजरा जि. कोल्हापूर या 
औद्योगिक समूह प्रकल्पाकरीता रुपये ८,४९,२१,०००/- इतक्या रकमेस अंतिम मंजूरी देण्यात आलेली आहे. उद्योग 
संचालनालयाकडून संदर्भ क्र.७ अन्वये सादर करण्यात आलेल्या Final Closure Report नुसार, सामायिक सुविधा 
केंद्र उभारणीअंतर्गत स्पर्धात्मक निविदा प्रक्रियेमुळे प्रकल्पाची मूळ किंमत कमी होऊन ती रुपये ८,४८,३१,०००/- 
इतको झाली आहे. सुधारीत प्रकल्प किमतीनुसार रुपये ६,६३,८९,०००/- इतके राज्य शासनाचे अनुदान मंजूरीस पात्र 
असून, उद्योग संचालनालयाकडून त्या-त्या वेळी प्रस्तावित केल्याप्रमाणे, त्यापैकी रुपये ४,७०,२९,०००/- (क्षमतावृद्धी 


कार्यक्रमासाठी ब CFC उभारणीसाठी) इतके अनुदान यापूर्वी वितरीत करण्यात आले आहे. त्याचा टप्पानिहाय अनुदान 
वितरण तपशिल पुढील तक्त्यात नमूद केला आहे :- 


अ.क्र. कार्यक्रम तपशिल शासन निर्णण । अनुदान (रुपये) शेरा 
१. । क्षमतावृध्दी कार्यक्रम (१ला टप्पा- ६०%) | संदर्भक्र. ३ ३,६२,०००/- । विनियोग प्रमाणपत्र प्राप्त 
२. । क्षमतावृध्दी कार्यक्रम (२ रा टप्पा- ४०%) | संदर्भ क्र. ४ २,४१,०००/- । विनियोग प्रमाणपत्र प्राप्त 
2. CFC उभारणी (2 ला टप्पा-२०%) संदर्भक्र. 4 — | १,३२,९५,८००/- | विनियोग प्रमाणपत्र प्राप्त 
2. CFC उभारणी (२ रा टप्पा-६०%) संदर्भ क्र. ६ ३,२३१,३०,२००/- | विनियोग प्रमाणपत्र प्राप्त 


३. उद्योग संचालनालयाच्या दिनांक २१/०२/२०२४ रोजीच्या प्रस्तावामध्ये नमूद केल्यानुसार, राईस मिल 
क्लस्टर, आजरा जि. कोल्हापूर या औद्योगिक समूह प्रकल्पांतर्गत सामायिक सुविधा केंद्र यशस्वीपणे पूर्ण 
झाल्याबाबतचे प्रमाणपत्र तसेच राज्य शासनाचे दुस-या टप्प्यातील वितरीत अनुदानाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र उद्योग सह 
संचालक, पुणे यांनी उद्योग संचालनालयामार्फत सादर केले आहे. त्याअनुषंगाने सदर प्रकल्पाच्या सामायिक सुविधा 
केंद्र उभारणीसाठी राज्य शासनाच्या हिश्श्यातील अंतिम टप्प्यातील अनुदान रुपये १,९३,६०,०००/- वितरीत करण्याची 
बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

राज्य शासनाच्या “महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक समूह विकास कार्यक्रम (MSICDP)” या योजनेंतर्गत 
मंजूरीप्रापत राईस मिल क्लस्टर, आजरा जि. कोल्हापूर या प्रकल्पाच्या सामायिक सुविधा केंद्र उभारणीसाठी राज्य 
शासनाचे अंतिम टप्प्यातील अनुदान वितरीत करण्याबाबतचा प्रस्ताव उद्योग संचालनालयाने उपरोक्‍त संदर्भ क्र. ७ 
येथील पत्रान्वये सादर केलेला आहे. त्यानुषंगाने प्रस्तुत योजनेतील तरतूदीनुसार राज्य शासनाचे अंतिम टप्प्यातील 
अनुदान रुपये १,९३,६०,०००/- (अक्षरी रुपये एक कोटी त्र्याण्णव लक्ष साठ हजार फक्त) इतके अनुदान वितरीत 
करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. विकास आयुक्‍त (उद्योग), उद्योग संचालनालय, मुंबई यांनी रुपये १,९३,६०,०००/- ही रक्कम शासकोय 
कोषागारातून काढून राईस मिल क्लस्टर, आजरा जि. कोल्हापूर या प्रकल्पाच्या M/s Ghansal Rice Mill 
Asssociation, आजरा जि. कोल्हापूर या विशेष हेतू बाहन संस्थेला देण्याची व्यवस्था करावी. सदर रक्कम आहरण व 
संवितरण करावयाचे अधिकार विकास आयुक्‍त (उद्योग), उद्योग संचालनालय, मुंबई यांच्या कार्यालयातील लेखा 
अधिकारी यांना देण्यात येत आहेत. 


३. वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दिनांक १२/०४/२०२३ व त्यासोबतचे 
परिशिष्ठामध्ये नमूद तरतूदी तसेच त्याअनुषंगाने उद्योग संचालनालयाकडून प्राप्त माहितीनुसार असे प्रमाणित करण्यात 
येते की, 

1. “महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक समूह विकास कार्यक्रम” या योजनेचा शासन निर्णय दिनांक २५/०२/२०१४ रोजी 
निगर्मित केला असून यामध्ये योजनेचा कालावधी, अंमलबजावणी यंत्रणा, अनुदान वितरण, विविध 
मंजूरीस्तब समिती यांची माहिती दिलेली आहे. 

i, सदर योजनेंतर्गत यापूर्बी वितरीत ९०% पेक्षा जास्त अनुदानाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र उद्योग 
संचालनालयाकडून सादर करण्यात आले आहेत. तसेच राईस मिल क्लस्टर, आजरा जि. कोल्हापूर या 
प्रकल्पास यापूर्वी वितरीत केलेला १००% निधी विहित कामांसाठी विनियोजित झाला असून वितरीत निधीचे 
उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर करण्यात आले आहे. 

गि. सदर प्रकल्पास यापूर्वी वितरीत करण्यात आलेल्या अनुदानाबाबत लेखा परिक्षकांकडून कोणतेही आक्षेप 
उपस्थित करण्यात आलेले नाहीत. 

1४. निधी मंजूरीप्राप्त प्रकल्पाच्या प्राधिकृत बँक खात्यामध्ये थेट जमा होणार आहे. 


४. विकास आयुक्‍त (उद्योग), उद्योग संचालनालय, मुंबई यांनी सदर समूह प्रकल्पाच्या प्रगतीबर ब दिलेल्या 
शासकोय भागभांडवबलाच्या सुयोग्य वापरावर व विनियोगावर देखरेख ठेवण्याची आवश्यक ती कार्यबाही करावी. 


५. सदर योजनेसाठी होणारा खर्च “मागणी क्रमांक के-७, २८५१-ग्रामोद्योग ब लघु उद्योग, ०० १०२ लघुउद्योग- 
राज्य योजनांतर्गत योजना (००) (२४) महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक समूह विकास कार्यक्रम (एमएसआयसीडीपी) (२८५१ 
६३७८) ३३-अर्थसहाय्य” या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात AAT ब तो सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात मंजूर 
केलेल्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 


& हा शासन निर्णय, वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२३/ प्र.क्र.४०/ अर्थ-३, दिनांक 
१२/०४/२०२३ मधील परिच्छेद ३ ब त्यासोबतच्या परिशिष्टामधील अटींची पूर्तता होत असल्याने तसेच वित्त 
विभागाच्या दिनांक ०५/०२/२०२४ व दिनांक ०४/०३/२०२४ रोजीच्या शासन परिपत्रकानुसार आणि वित्त विभागाच्या 
अनो. संदर्भ क्र.०१/२०२४/व्यय-१६, दिनांक ०९/०१/२०२४ अन्वये मिळालेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www-.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा सांकेतांक क्र. २०२४०३२२१६२२२१५३१० असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकोत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


RAJEEV VITTHAL 
RAJMANE 


( राजीव राजमाने ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१) विकास आयुक्‍त (उद्योग), उद्योग संचालनालय, मुंबई-३२. (पाच प्रती) 
२) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/ नागपूर. 
३) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
४) निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
५) संचालक, लेखा व कोषागारे, संगणक कक्ष, नवीन प्रशासन भवन, ५ वबा मजला, मुंबई. 
६) उद्योग सह संचालक, पुणे विभाग. (उद्योग संचालनालयामार्फत) 
७) महाव्यवस्थापक, जिल्हा उद्योग केंद्र, कोल्हापूर. (उद्योग संचालनालयामार्फत) 
८) राईस मिल क्लस्टर, आजरा जि. कोल्हापूर. (उद्योग संचालनालयामार्फत) 
९) नियोजन विभाग (कार्यासन १४६१), मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१०) वित्त विभाग (कार्यासन व्यय-१६), मंत्रालय, मुंबई-३२. 
११) अवर सचिव (कार्यासन प्रशासन-१), उद्योग, ऊर्जा ब कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१२) निवडनस्ती (उद्योग-७). 


